महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:- पुनर्वि-१०२१/प्र.क्र.१९/का.१४२७, 
नियोजन विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक:-१२ मे, २०२१. 


प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय येथील “गट-अ” व 


“गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गामधील अधिकाऱ्यांना वयाच्या ५० व्या वर्षांची अर्हताकारी 


सेवा पूर्ण झाल्यानंतर शासकीय सेवेत राहण्याची पात्रता अजमावून पाहण्याकरीता नियोजन 


विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:पुनर्वि १०१४/प्र.क्र.८०/का.१४२७, दिनांक २४ एप्रिल, 


२०१९ अन्वये गठीत केलेल्या पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशीस अनुसरुन “संशोधन 


अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गामध्ये खाली तक्त्यामध्ये 


नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवा ५०/५५ वर्षापलीकडे शासन सेवेत पुढे चाळू ठेवण्यास 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नावा | अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव 
|.) श्रीमती सां.स.पराडकर | 94 श्रीमती के.म.बेलगांवकर 
Q श्री.मु.वि.साईनकर १६ | श्री.रा.मा.शंखपाळ 
3 श्री.रा.कृ.कळमकर १७ | श्री.दि.क.रोकडे 
४ | श्री.अ.म.नंदनवार १८  श्री.प्र.व.पाटील 
५  श्री.म.शं.गेडाम १९ । श्री.सु.मु.सोनार 
६ | श्री.एस.एस.पारवेकर २० | श्री.प्र.त्र्यं.पोळ 
श्री.दि.शि.पवार २१ | श्री.आर.एन.लंबोदरी 
श्री.एन.एम.प्रभूदेसाई 22. श्री.रा.अ.रहाटकर 
श्री.र.तु.कांबळे 23 श्री.अ.दि.राजूरवार 
कि ० श्री.ज्ञाबा.खडतकर २४  श्री.रा.का.गायकवाड 
eal q | श्री.ज्ञाना.घोळप २५  श्री.एस.जे.केदार 
१२ श्री.एस.व्ही.बनसोडे २६  श्री.ई.न.निवांत 
93 श्री.म.स.खोलगाडगे २७ | श्रीमती उ.ध.पांडे 
१४  श्री.शां.दा.पवार २८ | श्रीमती अ.अ.पवार 


शासन प्रमाणपत्र क्रमांकः पुनर्वि- १०२१/प्र.क्र.१९/का.१४२७ 


2. महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 


प्रमाणपत्र उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१० ५१२१२१६४७४४१६ असा आहे. 


हे प्रमाणपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by Tushar Purushottam Hirlek: 
DN: c=IN harasht lanning 


Tushar PUrushottaM ccrsnmen २ १२ २ ण 


a 2.5.4.20=6dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833c8 
Hirlekar Sa ee 
Date: 2021.05.12 15:57:25 +05'30' 
(तु. पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई (दोन प्रती) 
त्यांना सूचित करण्यात येते की, सदरहू प्रमाणपत्र संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
सेवाभिळेखात ठेवण्याबाबत आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


